वर्ष ८ , अंक ३४ ] 


SHAILEE 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक- मध्य उप - विभाग 

बुधवार , जुलै ६ , २०२२ / आषाढ १५ , शके १ ९ ४४ 


असाधारण क्रमांक ५२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31745 


सामान्य प्रशासन विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 
दिनांक ६ जुलै २०२२ . 


भाग एक ( म.उ.वि. ) ५२ - १ 


अधिसूचना 

क्रमांक डीआयपी -२०२२ / प्र.क्र .८६ / ३० . - महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री ज्येष्ठ नेते स्व . हुसेन मिश्रीखान दलवाई 
यांचे सोमवार , दि . १६ मे २०२२ रोजी मुंबई येथे झालेल्या दुःखद निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाने खालीलप्रमाणे 
ठराव पारित करून श्रध्दांजली अर्पण केली . 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ४.०० 


महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री ज्येष्ठ नेते स्व . हुसेन मिश्रीखान दलवाई यांचे सोमवार , दि . १६ मे २०२२ रोजी मुंबई येथे 
निधन झाले . ज्येष्ठ नेते श्री . दलवाई यांच्या निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळ तीव्र शोक व्यक्त करीत आहे . 


ज्येष्ठ नेते स्व . दलवाई यांचा जन्म १७ ऑगस्ट १ ९ २२ रोजी रत्नागिरी जिल्ह्यातील मिरजोळी ( ता . चिपळूण ) येथे झाला . 
स्व . दलवाई यांनी मुंबई विद्यापीठातून एल.एल.बी. ची पदवी संपादन केली होती . 


व्यवसायाने वकील असणाऱ्या स्व . दलवाई यांना समाजसेवेत विशेष रस होता . त्यांनी १ ९ ४० पासून राष्ट्रीय सेवा दलाचे 
संघटक म्हणून सामाजिक जीवनाला सुरुवात केली . काही काळ मुंबई विद्यार्थी परिषदेचे सदस्य , मुंबई युवक काँग्रेस परिषदेचे 
प्रतिनिधी म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले . कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य , कोकण विकास महामंडळाचे सदस्य , 
रत्नागिरी जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे संयुक्त चिटणीस अशा विविध जबाबदाऱ्या त्यांनी पार पाडल्या . स्व . दलवाई १ ९ ६२ ते १ ९ ७८ 
या काळात विधानसभेत खेड बंदर मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व केले . त्यांनी राज्याच्या मंत्रिमंडळात १ ९७७-१९ ७८ दरम्यान कायदा 
विभागाचे मंत्रीपदही भुषवले . तसेच एप्रिल , १ ९ ८४ ते जानेवारी , १ ९ ८५ या काळात ते राज्यसभेचे सदस्य होते . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- मध्य उप - विभाग , जुलै ६ , २०२२ / आषाढ १५ , शके १ ९ ४४ 

स्व . दलवाई यांनी कोकणातील ग्रामीण भागात शिक्षण प्रसाराचे कार्य केले . ते चिपळूण येथील नवकोकण एज्युकेशन 
सोसायटीचे अध्यक्ष होते . भारत सेवक समाजाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी अनेक सामाजिक उपक्रम राबवले . याअंतर्गत केनियातील 
भुकंपग्रस्तांना त्यांनी २०० घरे बांधून दिली होती . कोकणाच्या सर्वांगीण विकासात योगदान देणारे ज्येष्ठ नेते स्व . हुसेन दलवाई 
यांचे सोमवार , दि . १६ मे २०२२ रोजी मुंबई येथे दुःखद निधन झाले . त्यांच्या निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळ तीव्र शोक व्यक्त 
करत असून राज्य मंत्रिमंडळाने व्यक्त केलेल्या भावना स्व . दलवाई यांच्या कुटुंबियांना कळविण्यात याव्यात . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मनु कुमार श्रीवास्तव , 
शासनाचे मुख्य सचिव 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


